स्थानिक स्वराज्य संस्था (महानगरपालिका/ 
नगरपरिषद/जिल्हा परिषद) यांनी माध्यमिक/ 
उच्च माध्यमिक शाळा सुरु करण्यासंदर्भात... 
अमरावती महानगरपालिका, अमरावती अंतर्गत 
शाळांना माध्यमिक व उच्च माध्यमिक वर्ग सुरु 
करण्यास परवानगी देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसएफएस-१०२२/प्र.क्र.९७४/एसएम- २ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- २९ नोव्हेंबर, २०२२ 


वाचा - 
१) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक: नमाशा-२००९/(४९७/०९)/ 
माशि-१, दिनांक ११ जून, २००९. 
२) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), पुणे यांचे पत्र क्र. शिसं/माध्य/स्वयंअर्थ / 
२०२२-२३/एस-४/६७२९, दिनांक १०.१०.२०२२ 


प्रस्तावना :- 


अमरावती महानगरपालिका, अमरावती यांचे परिक्षेत्रातील ८ शाळांमध्ये माध्यमिक व 
१ शाळेमध्ये उच्च माध्यमिक वर्ग सुरु करण्यास मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव शिक्षण संचालक 
(माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), पुणे यांनी संदर्भ क्र. (२) अन्वये शासनास सादर केला. सदर 
९ शाळांना माध्यमिक / उच्च माध्यमिक वर्ग सुरु करण्यास दर्जावाढ परवानगी देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम, २०१२ (सन २०१३ 
चा ०१) अंतर्गत अमरावती महानगरपालिका, अमरावती यांचे परिक्षेत्रातील खाळीळ नमुद ८ 
प्राथमिक शाळांना जोडून माध्यमिक व १ माध्यमिक झाळेला जोडून उच्च माध्यमिक वर्ग स्वयं 
अर्थसहाय्थित तत्वावर दर्जावाढ करण्यास सन २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षापासून खालील अटी 
व शा्तींच्या अधीन राहून शासन स्तरावरुन परवानगी देण्यात येत आहे :- 


अ.क्र शाळेचे नाव माध्यम शाळेचा प्रकार 
4 मनपा Sg उच्च प्राथमिक शाळा क्र. ७, का दर्जावाढ, माध्यमिक शाळा 
मुजफ्फरपुरा, अमरावती. 3g (इ. ९वी ते इ. १० वी) 
2 मनपा Sg उच्च प्राथमिक शाळा क्र. ९, दर्जावाढ, माध्यमिक शाळा 
नुर नगर, अमरावती. उ्ढु (इ.९वी ते इ. १० वी) 
३ | मनपाउर्दु उच्च प्राथमिक शाळा क्र. १०, दर्जावाढ, माध्यमिक शाळा 
बडनेरा, अमरावती. उ्ढु (इ.९वी ते इ. १० वी) 


शासन निर्णय क्रमांकः एसएफएस-१०२२/प्र.क्र.९७४/एसएम- 2 


8 | मनपाउदुउच्चप्राथमिकशाळाक्र२, | | दर्जावाढ, माध्यमिक शाळा 
अलीम नगर, अमरावती. SS (इ.९वीतेइ.१०वी) 
षु मनपा उर्दु उच्च प्राथमिक शाळा क्र. ६, दर्जावाढ, माध्यमिक शाळा 
चपराशी पुरा, अमरावती. उ्ढु (इ.९वीते इ. Io KH) 
& मनपा हिंदी प्राथमिक झाळा क्र. ११, हिंदी दर्जावाढ, माध्यमिक शाळा 
भाजी बाजार, अमरावती. हिंदी (इ. ९वी ते इ. १० वी) 
9 मनपा मराठी उच्च प्राथमिक शाळा दर्जावाढ, माध्यमिक शाळा 
क्र. १४, वडाळी, अमरावती मराठी (इ.९वी ते इ. १० वी) 
८ मनपा मराठी उच्च प्राथमिक शाळा दर्जावाढ, माध्यमिक शाळा 
क्र. १३, चपराशी पुरा, अमरावती. मराठी (इ.९वी ते इ. १० वी) 
९ मनपा उर्दु माध्यमिक शाळा, दर्जावाढ, उच्च माध्यमिक शाळा 
जमील कॉलनी, अमरावती. इंग्रजी (इ. ११ वी ते इ. १२ वी, 
विज्ञान शाखा) 
अटी व शार्ती :- 


|. सदर aor माध्यमिक / उच्च माध्यमिक दर्जावाढ करण्यास स्वयं अर्थसहाय्यित 
तत्वावर परवानगी दिलेली असल्याने, var शाळेसंदर्भात येणाऱ्या कोणत्याही 
खर्चाकरिता, राज्य शासनाकडून प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष असे कोणतेही वित्तीय 
सहाय्य / अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येणार नाही. 

॥. माध्यमिक / उच्च माध्यमिक शाळांबाबतचे शासनाचे प्रचलित धोरण व निकष यांचे 
पालन करणे तसेच झाळेमध्ये आवश्‍यक वर्गखोल्या, सर्व भौतिक व शौक्षणिक 
सुविधा उपलब्ध करुन देणे अनिवार्य राहील. 

॥. महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्थित शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम, २०१२ अन्वये 
निर्धारित केलेल्या सर्व मानकांचे, अटींचे व शतींचे आणि या अधिनियमांन्वये 
शासनाने दिलेल्या निदेशांचे किंवा शासनाने वेळोवेळी विनिर्दिष्ट केलेल्या 
मानकांचे किंवा अटीं व शर्तीचे पालन करणे अनिवार्य राहील. 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
प्रसिद्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२२११२९११५१४८०९२१ असा आहे. 
हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sameer Anant Sawant 
Date: 2022.11.29 11:55:28 +05'30' 


(समीर सावंत) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. आयुक्त शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. महानगरपालिका आयुक्‍त, अमरावती महानगरपालिका, अमरावती. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसएफएस-१०२२/प्र.क्र.९७४/एसएम- 2 


३. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई. 


४. शिक्षण संचालक, (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


५. शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

६. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, अमरावती विभाग, अमरावती. 
७. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक), जिल्हा परिषद, अमरावती. 
८. निवडनस्ती (९७४/२०२२/एसएम २). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


